शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत सन २०२३- 
२४ या आर्थिक वर्षाकरीता ग्रामीण भागाकरीता 
वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.आविवि-०३२४ /प्र.क्र.४०/का-०८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४ 


वाचा :- आदिवासी विकास विभाग,श्ासन निर्णय क्र. आविवि-०४२२/प्र.क्र.८१/का-८, 
दि. ०२ जून, २०२३ 


प्रस्तावना- 

शबरी आदिवासी घरकूल योजना ग्रामीण करीता वाचा येथील दि.०२.०६.२०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे . परंतु लोकप्रतिनिधी व क्षेत्रीय 
कार्यालयाकडून वाढीव उद्दिष्ट उपलब्ध करून देण्याबाबत प्राप्त झालेली मागणी विचारात घेता 
शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागासाठी वाढीव उद्दिष्ट निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय - 


सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षामधील शबरी आदिवासी घरकूल योजनेंतर्गत ग्रामीण 

भागासाठी उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूद व आर्थिक वर्ष संपण्याचा काळावधी विचारात घेता सदर 
शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
जिल्हानिहाय/प्रकल्प निहाय वाढीव उद्िष्ट/लक्षांक निश्चित करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१७२७५७५६२४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 


ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


19701 50cf7dc69d276db3b 1 a6ebe3f71610fb: 
8ff5Sb1676c8a, postalCode=400032, st: 


0 , i 
INumber=CE18: BA0742D7712775E8FOAD400558E874837: 
399762FD447C3E9ACIEB, cn=SATISH VITHALRAO KOVE 
173) 


(सतिझडा कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 

. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


Cc AW A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-० ३२४/प्र.क्र.४०/का-०८ 


७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

११.मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

१३.मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१४.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१५.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१६.सर्व विभागीय आयुक्त. 

१७.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१८. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
२०.सर्व संबंधित आयुक्‍त,महानगरपालिका 

२१.संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२२.सर्व प्रकल्प संचाळक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा. 

२३.अवर सचिव (का-६),(अर्थसंकल्प) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय.मुंबई 
२४.निवड नस्ती/ (का-०८),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय.मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-० ३२४/प्र.क्र.४०/का-०८ 


आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आविवि-०३२४ /प्र.क्र.४०/का-०८ 
दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट (शबरी आदिवासी घरकूल योजना ग्रामीण भागासाठी वाढीव 


उद्दिष्ट) 
अ.क्र. जिल्हा एकात्मिक आदिवासी विकास | उद्दिष्ट 
प्रकल्प कार्यालय 
ian र नाशिक नाशिक १५६३ 
कळवण ४१३४ 
अहमदनगर राजूर २६१ 
जळगाव यावल १३०१ 
धुळे धुळे ६७६७ 
एकूण १४०२६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


